राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये 
अन्नधान्याची पोती शिवण्यासाठी लागणाऱ्या 
सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा : (9) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-६, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
(२) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि. १७ एप्रिल, २०१७. 
(३) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि. १६ जानेवारी, २०१८. 
(४) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील शासकीय गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती 


शिवण्यासाठी पोती शिवण यंत्रे, हँगींग हूक व शिवण यंत्रासाठी लागणारा धागा यांची खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता व खरेदीसाठी खुली ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. 


३ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई यांनी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र निविदेमध्ये भाग घेतलेल्या निविदाकारांनी 
आव्यक बाबींची पुर्तता केली नसल्याने व निविदेमध्ये इष्टतम स्पर्धा होत नसल्याने विभागीय भांडार 
खरेदी समितीने निविदा प्रक्रिया रद्द करुन फेर निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. 


दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत (National Public 


Procurement Policy) खरेदी प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात बदल केळे आहेत. शासकीय 


विभाग/संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) हे 


पोर्टल विकसित केलेले आहे. सदर पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तु व सेवा खरेदी 


करण्यासाठी स्विकृत करण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच त्यानुषंगाने खरेदी प्रक्रियेबाबतच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ 


रोजीच्या शासन निर्णयात आवश्‍यक ते बदल केले आहेत. उपरोक्त बाबी विचारात घेता, शिवणयंत्र व 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


त्याच्या सुट्याभागांचा संच, Sit हूक व शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याच्या खरेदीसाठी फेर 


निविदा न काढता सदरची खरेदी ही केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलद्वारे 


खरेदी करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. 


राज्यातील शासकीय गोदामांमध्ये सुतळी उपलब्ध नसल्याने स्थानिक स्तरावर वित्तीय मर्यादेत 


सुतळी खरेदी करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र सदरची वित्तीय मर्यादा अत्यंत कमी 


असल्याने स्थानिक स्तरावर आवश्‍यक सुतळीची खरेदी करता येत नसुन प्रमाणिकरणाच्या कामात 
व्यत्यय येत आहेत. त्यामुळे शिवणयंत्राची खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण होऊन ती कार्यान्वीत होई पर्यंत सर्व 
शासकीय गोदामांना दोन महिने पुरेल एवढी सुतळी गाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र 


शासनाच्या पोर्टलट्वारे खरेदी करणे व उपरोक्त प्रणाळीचा वापर करण्यासाठी प्राधिकारी घोषित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील शासकीय गोदामांमधील अन्नधान्याच्या पोत्यांचे प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती 


शिवण्यासाठी २३३२ सुतळी गाठी (एक गाठ ६० किलो) म्हणजेच १,३९,९२० किलो सुतळी गाठीची 


खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदाद्वारे 


(Online Bidding) प्रक्रियेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 


पोर्टलवर ५०० ग्रॅमची किंमत रु. ८९/- इतकी आहे. उपरोक्त किंमत विचारात घेता, सदर खरेदीची 


अंदाजित किंमत रु. २४९.०६ लक्ष होणार असून सदर खर्चास या द्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे सुतळी गाठी खरेदी करण्याची कार्यपद्धती 
पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे :- 


(9) गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी:- 
१.१ सुतळी गाठी खरेदीची प्रक्रिया उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ च्या 


शासन निर्णयानुसार गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्पर्धात्मक 


ऑनलाईन निविदाद्वारे (Online Bidding) प्रक्रियेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची 


खरेदी ही संदर्भ क्र. १ येथिल उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार करण्यात 
यावी. 

१.२ सदर प्रणालीचा वापर करण्यासाठी खालील नमूद अधिकाऱ्यांना जबाबदार प्राधिकारी म्हणून 

घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलनुसार सर्व बाबींची 


पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


अ.क्र. | Role in GeM Portal | Responsibility in (9600 प्राधिकाराऱ्याचे नाव व कार्यालय 
Portal 


| Primary User अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
संरक्षण विभागाचा प्रतिनिधी | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
म्हणून विभागाची नोंद Gem | संरक्षण विभाग. 

Portal वर करणे आणि Buyer, 
Consignee, 0. 0. 0. यांचे 
Role निश्चित करणे व त्यांच्या 


कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. 
२. |Secondary (158 | विभागाच्या वतीने सुतळी गाठी | नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, 
(Buyer) खरेदी करण्याची कार्यवाही | नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई. 
करणे. 
३. |Secondary User|GeM Portal वरुन खरेदी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व 
(Consignee) केलेल्या सुतळी गाठी स्विकृत | अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
करणे व त्याची पोहोच देणे. 
४. | P.A.O./D.D.0O. GeM वरुन खरेदी केलेल्या | लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व 
बाबीचे नियमांनुसार १० | उप सचिव कार्यालय. 
दिवसांच्या आत प्रदान करणे 


१.३ खरेदी करण्यात आलेल्या सुतळी गाठी या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांच्या कार्यालयात पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करावे. त्यासाठी संचाळक, नागरी 


पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांनी वस्तु पाहोच करावयाच्या ठिकाणांची पत्त्यासह यादी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर Upload करण्यासाठी नियंत्रक शिधावटप व 


संचालक, नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई यांना उपलब्ध करुन दयावी. 
(२) सुतळी गाठीची मानके (Specifications) व खरेदी प्रक्रिया: 
भारतीय मानक संस्थेकडील माहितीनुसार सुतळीसाठी 1S १९१२: १९८४ या क्रमांकाची नोंदणी 


आहे. या नोंदणीसाठी सुतळीच्या वेरायटीनुसार नॉर्म्स निश्चित करण्यात आळे आहेत. उपरोक्त 


मानकातील वेरायटी क्र.२ ची सुतळी Linear Density, Number of ply Breking Load - 685 m/kg 3 
ply; 147N या निकषाची isl चिन्हांकित सुतळीची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलद्वारे 
करावयाची आहे. 

गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची isi चिन्हांकित सुतळीचे जे 
पुरवठादार आहेत व त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाळ ही किमान vo लाख रुपये आहे, अशा 
पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून ई-निविदा 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


(E-Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या ग्राह्म निविदाकारांकडून त्यांना उत्पादक कंपनीचा अधिकृत 


वितरक असल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, उत्पादक निविदाकार असल्यास त्याच्या |S] मानकाची वैध प्रत 
अथवा निविदाकार हा अधिकृत वितरक असल्यास त्यांनी त्यांच्या उत्पादकाच्या ।|8। मानकाची वैध प्रत 


दराचा लिफाफा उघडण्यापुर्वी सादर करण्यास व इतर आवड्यकत्या बाबी ज्ञा की पुरवठादाराच्या 


जबाबदाऱ्या ई-मेल द्वारे निविदाकारास कळविण्यात याव्यात. 


(3) इसाऱ्याची रक्‍कम :- 
३.१ खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल - 
(रुपये) 
— निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) इसारा रक्‍कम 
एकूण किंमत 
२३३२ सुतळी गाठी (एक गाठ GO} २,४९,०६,०००/- खरेदी किंमतीच्या २ 
किलो) म्हणजेच १,३९,९२० किलो टक्के 


सुतळी गाठीची खरेदी 

(9७५ पोर्टलवर दर्शाविल्यानुसार 
५०० ग्रॅमची (Skeins Weighing) 
२७९८४० युनिट) 


३.२ 


३.३ 


3.8 


इसाऱ्याची रक्‍कम गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) कार्यप्रणालीमध्ये विहित केल्यानुसार जमा 
करावी. 


ज्यांनी इसारा रक्‍कम भरलेली असेल, त्यांना ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे बंधनकारक 


आहे, खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग न घेतल्यास त्यांची इसाऱ्याची संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 
विनिर्दिष्टीत केलेल्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्‍कम भरणाऱ्या पुरवठादारास अपात्र ठरवून 


भरलेली संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 


गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे पुरवठादार निश्चित झाल्यावर न्यूनतम पुरवठादारा 
व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व पुरवठादारांची इसारा रक्‍कम पोर्टलवरील तरतुदीनुसार परत करण्यात 
यावी. 


३.६ शासकीय मंडळ /महामंडळ/उपक्रमांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतर्गत वरील वस्तुंसाठी 


नोंदणीकृत असलेल्या उत्पादक व पुरवठादार यांना निविदेमध्ये निविदा शुल्क व बयाना रक्‍कम 
भरण्यापासुन सुट देण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ / महासंघ हे वगळता 


इतर नोंदणीकृत पुरवठादारांना उत्पादकाकडून अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्राधिकार पत्र सादर 


करणे आवश्‍यक राहील अथवा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरीळ तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


(४) अनामत रक्‍कम (Security Deposit):- 


४.१ 


४.२ 


पुरवठादारास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतीळ परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार खरेदी मुल्याच्या 3 % 
अनामत रक्‍कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे नावे जमा 


करावी लागेल. 

अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज देय राहणार नाही. तसेच, पुरवठादाराने करारातील कोणत्याही 
अटीचा भंग केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात 
येईल. 


(५) पुरवठा कालावधी : 


wre पुरवठादारास नियंत्रक शिधावटप व संचालक, नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई यांनी 


निर्धारित केलेल्या संख्येनुसार ४५ दिवसाच्या कालावधीत या सुतळी गाठीचा पुरवठा संबंधित जिल्हा 


पुरवठा कार्यालयात स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे. 


(६) पुरवठादार व खरेदीदरांची जबाबदारी:- 


६.१ 


जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 


त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 


६.२ वरिल परिच्छेद (२) मध्ये नमुद केलेल्या मानकानुसार (Specifications) |S! चिन्हांकित सुतळीचा 


पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. 


६.२ सुतळी गाठी खराब / तुट असल्याचे आढळून आल्यास त्यास पुरवठादार स्वत: जबाबदार राहील. 


खराब सुतळी बदळून न दिल्यास अथवा तुट भरुन न दिल्यास त्याची रक्‍कम अदाकरावयाच्या 


देयकातून कपात करुन घेण्यात येईल. 


६.४ पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चळनावर सुतळी गाठी ताब्यात घेणाऱ्या 


गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही RII डिलीव्हरी चलनावर जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी प्रती स्वाक्षरी 
करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाल / गोदाम व्यवस्थापक यांनी सुतळी गाठी 
आय.एस.आय. मार्क दर्जाची असल्याबाबत व ६० किलो वजनाची असल्याबाबत खातरजमा करुन 
परिशिष्ट-अ मध्ये विहित केल्यानूसार प्रमाणपत्र द्यावे. 


६.५ उपरोक्त ४.४ प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर वस्तु प्राप्त झाल्याबाबतची आवऱयकती नोंद 
करावी. त्यानंतर देयक प्रदानासाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवरील मुदत 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


विचारात घेऊन, लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय यांनी देयके अदा 
करावीत. 


(७ करारनाम्यास मंजूरी:- 
७.१ शासनाच्या वतीने wR पुरवठादारासोबत करारनामा करण्यासाठी नियंत्रक शिधावटप व 


संचालक, नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
७.२ या शासन निर्णयानुसार गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस Gem) या पोर्टलवरील ward 


पुरवठादारासोबत करण्यात येणाऱ्या करारनाम्यास या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू 
राहतील. 
७.३ करारनाम्यावर नियंत्रक शिधावटप व संचालक, नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई व पुरवठादार यांनी 


स्वाक्षरी करणे आव्यक राहील. 

(८) पुरवठ्यास विलंब झाल्यास करावयाची कार्यवाही :- 

८.१ विलंब शुल्काच्या आकारणीबाबत भांडार खरेदी नियमावलीच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या 
शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४(अ) मध्ये दर्शविल्यानुसार माळाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 


नसल्यास प्रती हप्ता विलंबास vw टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 


विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 
असल्यास प्रती हप्ता विलंबास % टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 


विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. पुरवठयास विलंब झाल्यास सदर 


तरतूदीनुसार पुरवठादाराच्या देयकातून विलंब शुल्क वसूल करण्यात येईल. 
८.२ पुरवठादाराने विहित मुदतीत पुरवठा न केल्यामुळे स्थानिकरित्या सुतळीची खरेदी करावी 


लागल्यास किंमतीतील तफावतीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. 


(९) करारनाम्यातील तरतूदीसंदर्भात वाद विवाद व अपिल:- 
करारनाम्यातील तरततूदीसंदर्भात तसेच दंड, वसूली इ. संदर्भात नियंत्रक शिधावाटप व 


संचालक नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द, निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून 


३० दिवसात पुरवठादार शासनाकडे कडे दाद मागू शकेल. शासनाने दिलेला निर्णय अंतिम राहील 
आणि तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक राहील. पुरवठादार करारनामा संपल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ 


महिन्यात करारनाम्यातील तरतूदीसंदर्भात दाद मागू हाकेल. 


(१०) या कामी येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न साठवणूक 


व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) राष्ट्रीय अन्न 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य), ४४०८ ०३२६, या 


लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(११) सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 
१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा 


वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(92) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४२५१५३२५३१५०६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
डं ७ Digitally signed by Satish Shridhar Supe 7 
Satish Shridhar En cot oceans ct Naural ioe 
Beant क 0687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2cb5b73 
S 1 p e b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe 
Date: 2018.04.25 15:36:37 +05'30' 
(सतिश श्रीधर सुपे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


> 
ap 
-O 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 
१०) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


< र OE OY जट 


aon 


१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११७/ प्र.क्र. १६४/ ना.पु. १६ अ, 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११७/प्र.क्र. १६४/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : २५ एप्रिल, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट- अ 
(शासन निर्णयातील परिच्छेद ६.४ नुसार द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 


प्रति, 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, 
नागरी पुरवठा, चर्चगेट, मुंबई 


विषय :- सुतळी गाठी जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ : झासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११७/प्र.क्र. १६४/ना.पु.१६अ 
दिनांक, २५ एप्रिल, २०१८ 


महोदय, 

प्रमाणित करण्यात येते की, मेसर्स -------------------------------- यांचेकडून या 
कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ६० किलो वजनाची एक गाठ याप्रमाणे ------ इतक्या सुतळी 
गाठी सुस्थितीत प्राप्त झाल्या आहेत. सदरची सुतळी गाठी आय.एस.आय. मार्क दर्जाची 
असल्याबाबत खात्री करण्यात आली आहे. करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


